दिनांक १९ ते २१ मार्च, 2028 या कालावधीत 
चंदिगढ येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२४/प्र.क्र.३४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक २१.०२.२०२४ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/अँथलेटिक्स/२०२३-२४, 
दि.०७.०३.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/२५६, दि.१५.०३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १९ ते २१ मार्च, २०२४ या कालावधीत स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, चंदिगढ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता प्रियदर्शनी पार्क, नेपियनसी रोड, मुंबई येथे दि. ०४ मार्च, २०२४ 
रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.३,०६,५२५/- (रुपये तीन लाख सहा हजार 
Uraal पंचविस रुपये फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १४ ते १६ मार्च, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १९ ते २१ मार्च, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०२४ (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुलै, १९९२ मधील तरतूदीनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १४ ते २१ मार्च, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२४/प्र.क्र.३४/क्रीयुसे-२, 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 


प्रत, 


मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवऱयक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२२१२१५४१५९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI 


D N YAN E S H WA R DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuJI AVHAD, C 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
ASARAUWI AVHAD 00000 
Date: 2024.03.22 12:26:03 +05'30' 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १९ ते २१ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अँथलेटिक्स 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालय / विभाग 
धि श्री. पवन राठोड, महसुल सहायक तहसिल कार्यालय (देवरुख) संगमेश्वर, रत्नागिरी. 
२ श्री. खंडू रामलिंग कुंभार, कोतवाल तहसिल कार्यालय, दक्षिण सोलापूर, जिल्हा - 
सोलापूर 
३ | atl. शुभम ठवकर, नियतक्षेत्र धिकारी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, रायपूर. 
४  । श्री. प्रदीप हरी कुंभार, लिपिक टंकलेखक | शासकोय मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय 
५ | it. राहुल म. पाटील, कोतवाल तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जि. 
जळगांव. 
६ श्री. गजानन केलास मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, जामनेर. 
७ | a. विरेंद्र उज्जेनकर, नियतक्षेत्र अधिकारी | वनपरिक्षेत्र वडाळी वनविभाग, अमरावती. 
८ | al. हेमंत व्ही. पांगरे, नियतक्षेत्र धिकारी । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वडाळी वन विभाग, अमरावती. 
९ । श्री. वैभव चौधरी, सहाय्यक अभियंता श्रेणी- | अधिक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
२ समिती कार्यालय, जलसंपदा, नाशिक. 
१० | श्री. पवन राजे तिजार, शिपाई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गुंज, यवतमाळ 
hua q श्री. हरिश रामभाऊ पावडे, वरिष्ठ लिपिक | कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, 
अमरावती. 
१२ | श्री. योगेश अजुन पवार, कनिष्ठ लेखापाल । अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
93 श्री. श्रीराज अशोक घोगरे, राज्यकर विशेष राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
निरिक्षक 
१४ | श्री. अनिल जगन्नाथ पठाडे, अव्वल कारकून | जिल्हाधिकारी , जळगांव, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जळगांव. 
१५  । श्री. संदिप पां. बाबर, लिपिक टंकलेखक | ste लेखा कार्यालय, बांद्रे, मुंबई. 
१६ | ait. संतु जिवा वाड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सुरगाणा, नाशिक. 
१७ | ait. रविद्र जालिदर किसवे, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवण, 
अधिव्याख्याता इंग्रजी मु.पो. कुभारमाठ, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग. 
१८ | श्री. सुनिल जगन्नाथ शिंदे, कनिष्ठ लिपिक | कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी भांडार विभाग दापोडी, 
पुणे- १२. 
१९ | श्री. ज्ञानेश्वर राठोड, बांधणीकार व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, 
चर्नीराड, मुंबई. 
२० श्री. प्रमोद या. तांडेल, टिप्पणी सहाय्यक | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मूंबई. 
29 श्री. अक्रम खान, नाईक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) 


नागपूर. 


२२ | श्री. सुनिल आगरकर, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (का.२१) मंत्रालय, मुंबई. 

२३ श्री. जगदिश आ. तांडेल, अव्वल कारकून | तहसिल कार्यालय, तलासरी, ता.जि. पालघर. 

२४ | श्री. अशोक पांडुरंग सोनोने, मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याध्र 
नियतक्षेत्र अधिकारी प्रकल्प, अमरावती. 

24 श्री. जयदीप कामत, उच्च श्रेणी लघुलेखक | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६ | श्रीमती मनिषा चुनिलाल मोरे, वनपरिक्षेत्र शिकारी सामाजिक वनीकरण बोदवड. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

२७ | कु. श्रावणी प्रकाशा पवार, Prada वन विभागिय कार्यालय, रत्नागिरी. 
अधिकारी 

२८ ।कु. गीता वाडगुरे, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र बोंडे, ता. देवरी, जिल्हा गोंदिया. 

२९ | श्रीमती कोमल शिवाजी चव्हाण, कोतवाल । तहसिल कार्यालय, धाराशिव 

३० | श्रीमती बायजा पावरा, कोतवाल तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, अक्राणी. 

३१ | कु. वनिता राजेंद्र खवास, नियतक्षेत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी मे.व्या.प्र. सेमाडोह संकुल, 
अधिकारी जिल्हा अमरावती. 

३२ | श्रीमती स्नेहल बापूराव चव्हाण, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक अमरावती. 

३३ | श्रीमती बालिका प्रल्हाद चौरे, महसूल जिल्हाधिकारी धाराशिव, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
सहाय्यक धाराशिव. 

३४ | श्रीमती कलावती रा. गिरे, वरीष्ठ लेखापाल | अधिदान व लेखा कार्यालय, Fis, मुंबई. 

३५ | श्रीमती रुझीना नाजिम शेख, लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३६ | श्रीमती अलिशा अ. वेगुलेकर, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

३७ | श्रीमती ममता के. पावसकर, अनुरेखक कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवनप्राधिकरण 

विभाग, ठाणे (प) 

३८ । श्रीमती नंदा शिवाजीराव हंडाळ, सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा (मनपा लेप) 
लेखा अधिकारी कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३९ | श्री. मनोज उजाळ, बांधणीकार rer) । शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

४० | श्री. प्रभाकर दिगंबर देवकते, शिपाई अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग, वाहतूक 


(व्यवस्थापक) 


प्रशिक्षण केंद्र, भायखळा, मुंबई. 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १९ ते २१ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अँथलेटिक्स संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ) पूर्व चाचणी :- 
र्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. १००० 
पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . pm 
7 oad 


वड चाचणी सदस्य, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक यांना चहा व अल्पोपहार यावरी 
Jd 


~~ | mo 


रुपये 
tof 


, २५०/- प्रमाणे २ भाला आणि ४ शिट्या 
) प्रथमोपचार खर्च. 


पराव शिबीर : दिनांक १४ ते १६मार्च, २०२४ या कालावधीत (३ दिवस) १२००० 
प्रशिक्षण शिबीर (४० 9८१००५३) अल्पोपहार खर्च. 


ठी साहित्य: a 
ior 


. १०००/- प्रमाणे ९ जोडी (स्पाईक पुरुषांसाठी) ९००० 


. १०००/- प्रमाणे ५ जोडी (स्पाईक महिलांसाठी ) 
( 


~~ 


is ce cd 


= 
a 


~— 


खेळाडूंसाठी प्रथमोपचार साहित्य / किरकोळ 
ंघातील खेळाडंसाठी वैयक्‍तीक साहित्य 1 
९००/- प्रमाणे ४० SHY 


~~ | ५ 


ee | ee 
il 


७००/- प्रमाणे ५२ बनियन (मोनोग्रामसह / पुरुषांसाठी) 


~~ 


= 
ae 


CH i 
र रुषांसाठी) 
| 


~ 


ie ra वाची 


) 


ae) 


0) रु. २००/- प्रमाणे ३८ निर्कप (Pair) 


१) 


. १५०/- प्रमाणे ३८ रिस्टबण्ड 
ण रुपये :- (रु. तीन लाख सहा हजार Graal पंचविस फक्त) ३,०६,५२५/- 


शि 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १९ ते २१ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी दि. ४ मार्च, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


Wess अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

बि श्री. अक्रम खान, नाईक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) 
नागपूर. 

२ श्री. सुनिल जगन्नाथ शिदे, कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी भांडार विभाग दापोडी, 
पुणे- १२. 

३ | श्री. तेजस दिपक कदम, लिपिक टंकलेखक विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४ | श्री. विजय नागनाथ ननवरे, नियतक्षेत्र आधिकारी | वनपरिक्षेत्र धिकारी, टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, 
जिल्हा अहमदनगर. 

५. ।कु. रजनीभ. चत्रे, बांधणीकार शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

६ | ait. पवन राजे तिजारे, शिपाई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गुंज, 
यवतमाळ 

७ | at. हरिश रामभाऊ पावडे, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, 
अमरावती. 

८ | कु. वनिता राजेंद्र खवास, नियतक्षेत्र शिकारी  । वनपरिक्षेत्र अधिकारी aay. सेमाडोह संकुल, 
जिल्हा अमरावती. 

९ श्री. अशोक पांडुरंग सोनोने, नियतक्षेत्र अधिकारी | मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, AGS ATE 
प्रकल्प, अमरावती. 

। १० | श्री. गजानन कैलास मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, जामनेर. 

। ११ | श्री. श्रीराज अशोक घोगरे, राज्यकर निरिक्षक PARTY राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

१२ | कु. गीता वाडगुरे, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र बोडे, ता. देवरी, जिल्हा गोंदिया. 

१३ | श्री. पवन राठोड, महसुल सहायक तहसिल कार्यालय (देवरुख) संगमेश्वर, रत्नागिरी. 

१४ | श्री. विरेंद्र उज्जेनकर, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र वडाळी वनविभाग, अमरावती. 

१५ | श्री. हेमंत व्ही. पांगरे, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वडाळी वन विभाग, 
अमरावती. 

१६ | श्री. अमोल बनसोडे, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर सह आयुक्‍त, GST ऑफोस, येरवडा. 

१७ | श्री. शुभम ठवकर, नियतक्षेत्र अधिकारी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, रायपूर. 

१८ | श्रीमती ऐश्वर्या ढोके, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र चांदूर रेलवे, वन विभाग, अमरावती. 

१९ | श्री. प्रकाश एस. वाघ, वरिष्ठ लिपिक PRACT विकास, रोजगार आणि उद्योजकता 
संचालनालय, म.रा. कोकण भवन, नवी मुंबई. 

२० श्री. सुशांत एस. गाडे, वरीष्ठ लिपिक अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 

२१ | श्री. कृष्णा विठ्ठलराव सोनवणे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, परतुर, जिल्हा जालना. 

२२ | श्री. रविंद्र जालिंदर किसवे, अधिव्याख्याता इंग्रजी | प्राचार्य, शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण, 
मु.पो. कुभारमाठ, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग. 

२३ | श्रीमती कोमल शिवाजी चव्हाण, कोतवाल तहसिल कार्यालय, धाराशिव 

२४ | श्री. ज्ञानेश्वर राठोड, बांधणीकार व्यवस्थापक, शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, 
चर्नीराड, मुंबई. 


२५ 


श्री. निलेश निमगाडे, लिपिक टंकलेखक 


व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, 
TARTS, मुंबई. 


२६ | al. सुनिल आगरकर, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (का.२१) मंत्रालय, मुंबई. 
२७ | श्रीमती मनिषा चुनिलाल मोरे, नियतक्षेत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण बोदवड. 
अधिकारी 
२८ | श्री. शुभम हु. केदार, महसूल सहाय्यक तहसिलदार कार्यालय, चिपळूण, जिल्हा - 
रत्नागिरी 
२९ | al. अनिल जगन्नाथ पठाडे, अव्वल कारकून जिल्हाधिकारी , जळगांव, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जळगांव. 
३० | श्रीमती बालिका प्रल्हाद चौरे, महसूल सहाय्यक | जिल्हाधिकारी धाराशिव, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
धाराशिव. 
39 | al. आनंदराव बाळासाहेब ढवळे, कृषि पर्यवेक्षक | तालुका क्रिडा अधिकारी कार्यालय, अक्कलकोट, 
जिल्हा सोलापूर. 
32. | श्रीमती कविता प्रभाकर घाणेकर, शिपाई मा. आयुक्त, HIST व युवक सेवा संचालनालय, 
बालेवाडी, पुणे. 
33. | at. वेभव चौधरी, सहाय्यक अभियंता श्रे. २ अधिक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती कार्यालय, जलसंपदा, नाशिक. 
३४ श्री. खंडू रामलिंग कुंभार, कोतवाल तहसिल कार्यालय, दक्षिण सोलापूर, जिल्हा - 
सोलापूर 
३५ | at. योगेश अर्जुन पवार, कनिष्ठ लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
३६ श्री. प्रमोद या. तांडेल, टिप्पणी सहाय्यक संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मूंबई. 
३७ | at. संदिप पां. बाबर, लिपिक टंकलेखक अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रे, मुंबई. 
३८ | श्रीमती कलावती रा. गिरे, वरीष्ठ लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रे, मुंबई. 
३९ श्री. राहुल म. पाटीळ, कोतवाल तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जि. 
जळगांव. 
४० | कु. श्रावणी प्रकाश पवार, नियतक्षेत्र धिकारी  । वन विभागिय कार्यालय, रत्नागिरी. 
४१ | श्री. प्रभाकर दिगंबर देवकते, शिपाई अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग, 
वाहतूक प्रशिक्षण केंद्र, भायखळा, मुंबई. 
४२ | श्री. जगदिश आत्माराम तांडेल, अव्वल कारकून | तहसिल कार्यालय, तलासरी, ता.जि. पालघर. 
४३ | श्रीमती ममता के. पावसकर, अनुरेखक कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवनप्राधिकरण 
विभाग, ठाणे (प) 
४४ | श्रीमती अलिझञा ot. ASH, सहा. शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
बांधणीकार 
४५ | श्रीमती स्नेहल बापूराव चव्हाण, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक अमरावती. 
४६ | श्री. अनुप प्रकाशराव उरेवार, वरिष्ठ लिपिक | ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई. 
४७ श्री. प्रदीप हरी कुंभार, लिपिक टंकलेखक | शासकोय मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय 
४८ | श्रीमती नंदा शिवाजीराव हंडाळ, लेखा सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा(मनपा 


अधिकारी 


लेप) 


कोकण भवन, नवी मुंबई. 


४९ | a. संतु जिवा वार्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सुरगाणा, 
नाशिक. 

५० | श्री. शंकर काशिनाथ माळेकर, लेखा परिक्षक | जिल्हाविशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१, सहकारी 
संस्था नाशिक. 

५१ | श्रीमती रुझीना नाजिम शोख, लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

५२ | श्रीमती बायजा पावरा, कोतवाल तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, अक्राणी, 

५३ | श्री. जयदीप कामत, उच्च श्रेणी लघुलेखक | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५४ | श्री. मनोज उजाळ, बांधणीकार शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAulI 


DNYANESHWAR १ 
DN: CN = DNYANESHWAR ASARAUI AVHAD, C 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
A S A R AJ | AV H A MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2024.03.22 12:26:30 --05'30' 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


